जन्म व मृत्यू नोंदणी व जीवनविषयक 
आकडेवारी संबंधी आंतरविभागीय 
समन्वय समिती पुनर्गठीत करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जमृनों-२०१६/१००४२/प्र.क्र.८९०/ कु.क 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, १० वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख: १६/०६/२०२३ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय क्रमांकः सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. जमृवि-२०००/३५५/सी आर १०९/ 
कु. क. ३ दिनांक ०२/०९/२०००. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः उपसंचालक, आरोग्य सेवा तथा उपमुख्य निबंधक, जन्म व मृत्यू, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. आमाजिआ/कक्ष-८३/आयडीसीसी बैठक २०२१/६९१८- 
१९/२२, दि. २७/०४/२०२२ 


प्रस्तावना 


राज्यातील जन्म व मृत्यू नोंदणी व जीवनावश्‍यक आकडेवारी संबंधी दिनांक ०२/०९/२००० च्या 
शासन निर्णयान्वये आंतरविभागीय समन्वय समिती पुनर्गठीत करण्यात आली आहे. दि.१३/१०/२०२१ 
रोजीच्या अधिसूचनेनुसार संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे यांना मुख्य निबंधक, जन्म-मृत्यू (संपूर्ण 
महाराष्ट्र राज्य) म्हणून घोषित करण्यात आळे आहे. मुख्य निबंधक, जन्म व मृत्यू, महाराष्ट्र राज्य यांचा 
या समितीत सदस्य म्हणून समावेश करणे तसेच राज्यातील निवडक शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये 
आधार संलग्न जन्म नोंदणी उपक्रम सुयोग्य पद्धतीने चालण्यासाठी सदर समितीमध्ये संबंधित 
विभागांचे सदस्य समाविष्ट करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 
जन्म व मृत्यू नोंदणी व जीवनावःयक आकडेवारी संबंधी आंतरविभागीय समन्वय समितीमध्ये 
पुढील सदस्यांचा नव्याने समावेश करण्यात येत आहे. 


-0 


) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

) संचालक, माहिती तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) संचालक, आरोग्य सेवा, तथा मुख्य निबंधक जन्म-मृत्यू, आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 
) 

) 


AD 


CC wv 


सह / उपसचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहसंचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचाळनालय, मुंबई. 


o~ 


4 


शासन निर्णय क्रमांकः जमृनों-२०१६/१००४२/प्र.क्र.८९०/ कु.क 


६) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये ) राज्यस्तर, मुंबई. 


७) सहसंचालक आरोग्य सेवा (प्राथमिक आरोग्य केंद्र/ जिल्हा परिषद स्तर) मुंबई. 


८) सहाय्यक महानिदेशक, भारतीय विशिष्ठ ओळख प्राधिकरण, विभागीय कार्यालय, मुंबई. 


२. जन्मव मृत्यू नोंदणी व जीवनावःयक आकडेवारी संबंधी आंतरविभागीय समितीची सुधारीत 


रचना खालील प्रमाणे राहील . 
१) अप्पर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
२) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, आरोग्य सेवा 
आयुक्तालय, मुंबई 
३) आयुक्त, एकात्मिक बालविकास योजना, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
४) संचालक, नगरपालिका प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५ संचालक, माहिती तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय मुंबई 
६) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय मुंबई 
७) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
८) संचालक, जनगणना महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 
९) महानिबंधक, जन्म मृत्यू भारत सरकार नवी दिल्ली (यांच्या कार्यालयातील 
प्रतिनिधी) 
१० संचालक, आरोग्य सेवा, तथा मुख्य निबंधक जन्म-मृत्यू, पुणे 
११) सह/उपसचिव (कुटुंब कल्याण), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय 
92) सह/उपसचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३) सह/उपसचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४ सह/उपसचिव, ग्राम विकास विभाग ,मंत्रालय, मुंबई. 
१५ सह/उपसचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६ सह/उपसचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७ सह उपसचिव वैद्यकीय शिक्षण व/औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८) सहसंचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 
१९) सहसंचालक आरोग्य सेवा (रुग्णालये राज्यस्तर) मुंबई. 
२०) सहसंचालक आरोग्य सेवा (प्राथमिक आरोग्य केंद्र जिल्हापरिषद स्तर) 
मुंबई. 
२१) सहाय्यक महानिदेशक, भारतीय विशिष्ठ ओळख प्राधिकरण, विभागीय 
कार्यालय, मुंबई 
२२) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (आमाजिआ) तथा उपमुख्यनिबंधक, जन्म- 


मृत्यु, पुणे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


सदस्य 


सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 


सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 
सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः जमृनों-२०१६/१००४२/प्र.क्र.८९०/ कु.क 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०६१५१२४८४००९१७ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NANNDKUMAR GANPAT ANDALKAR 
N A N D K U M A R DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 

2.5.4.20=a2650d7875d0f90d05efaca1d6d8e5579d945 


G A N p AT 1cdeeOcbfbe7bc566e58ec05909, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=5504482FF671AF189301ED9C8711BFO 
96FE9D3CCCCFB4F2D5B65BB9DC6887F4F, 
A N D A | KA R cn=NANDKUMAR GANPAT ANDALKAR 
Date: 2023.06.16 16:43:11 +05'30' 
(नंदकुमार आंदळकर) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (सा.आ. व कु.क.) यांचे खाजगी सचिव 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राजूय, मंत्रालय, मुंबई 

अप्पर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव-२, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

महानिबंधक तथा जनगणना आयुक्त, २ अ, मान सिंग रोड, नवी दिल्ली- ११०००१. 
महानिबंधक, जन्म मृत्यू, भारत सरकार, नवी दिल्ली 


७. अप्पर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / सर्व प्रशाकीय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचाळक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 


१२३. 
१४ 
१५ 
१६. 
१७. 
१८. 


१९. 


ae 


. आयुक्त, एकात्मिक बालविकास योजना, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
.संचालक, नगरपालिका प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 


संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


.संचालक, जनगणना, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
. संचालक, आरोग्य सेवा, तथा मुख्य निबंधक जन्म-मृत्यू, पुणे 


सह/उपसचिव (कुटुंब कल्याण), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय 
सह/उपसचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सह/उपसचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सह/उपसचिव, ग्राम विकास विभाग ,मंत्राळय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जमृनों-२०१६/१००४२/प्र.क्र.८९०/ कु.क 


२०. सह/उपसचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१. सह/उपसचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२२. सह उपसचिव वैद्यकीय शिक्षण व/औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२३. सहसंचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचाळनालय, मुंबई 

२४. सहसंचालक आरोग्य सेवा (रुग्णालये राज्यस्तर) मुंबई 

२५. सहसंचालक आरोग्य सेवा (प्राथमिक आरोग्य केंद्र जिल्हापरिषद स्तर) मुंबई. 

२६. सहाय्यक महानिदेशक, भारतीय विशिष्ठ ओळख प्राधिकरण, विभागीय कार्यालय, 
मुंबई 

२७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (आमाजिआ) तथा उपमुख्यनिबंधक, जन्म-मृत्यु, पुणे 

२८. सार्वजनिक आरोग्य विभागातील सर्व सहसचिव / उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष 
अधिकारी 

२९. निवडनस्ती 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


